दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
च्या कलम २३ मधील तरतूदीनुसार तक्रार 
निवारण अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५१९/प्र.क्र.१७९/पाच 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मुंबई- ४०००३२ 

दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०१९ 
केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
शासन निर्णय:- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २३ मधील तरतूदीनुसार उक्त 


अधिनियमातील कलम २० च्या अनुषंगाने शासकीय सेवेमध्ये असताना संबंधित अधिकारी/कर्मचा- 


यांच्या दिव्यांगत्वाच्या कारणास्तव उद्भवणा-या सेवाविषयक समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी 


शासनाच्या प्रत्येक आस्थापनेवर तक्रार निवारण अधिका-याची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुसार संसदीय कार्य विभागाकरिता सहसचिव/उपसचिव, संसदीय कार्य विभाग यांना “तक्रार 


निवारण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


२. या विभागाच्या अधिपत्याखाली कोणतेही क्षेत्रिय कार्यालय कार्यरत नाही. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥89॥॥/99॥॥॥9.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००३१५०११४०५१५ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tikamdas N. a 


Shikharame os rer 
(टि.न.]शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


ed by Tikamdas N. Shikharame 
;overnment Of Maharashtra, ou=Parliamentary Affairs Department, 


8635e0b53088462877241 f83facasa99d 


\38dbf120f4d2fcbfde73126be0eb475e37 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०५१९/प्र.क्र.१७९/पाच 


३. सर्व मा.मंत्री,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 

४. सर्व मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 
५. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

६. सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 

८ 

र 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन, मुंबई-४०००३२ 
. सचिव, संसदीय कार्य यांचे स्वीय सहायक,संसदीय कार्य विभाग,मंत्राळय, 
मुंबई-४ ०००२२ 
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
११. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


